सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत 
अन्य पाच कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील २८१ 
अस्थायी पदे दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४/प्र.क्र. ०२२/आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : ०५ मार्च, २०२४ 


Fel] 
rail 
| 


१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९अ, 
दि. १७ जानेवारी,२०२३. 
२) झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, दि. १२ सप्टेंबर,२०२३. 
३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा १८१८/ प्र.क्र.9७२/१९अ, दि. २८ जून,२०२२. 
४) शासन निर्णय क्रमांक सामान्य प्रशासन विभाग : साप्रआ १०२२/ प्र.क्र.४४९/ १९, दि. ०१ नोव्हेंबर,२०२२. 
५) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा ३५२३/ प्र.क्र.६१/१९अ, दि. ३१ जुले,२०२३. 
६) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा ३५२३/प्र.क्र.८५/आस्था-२(१९अ) 
दि. ०८नोव्हेंबर,२०२३. 
७) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: संकिर्ण३५२३/प्र.क्र.९९/आस्था-२(१९अ) 
दि.०८जानेवारी,२०२४. 


झासन निर्णय : 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील कार्यालयातील ७५३ पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक १७ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेला 
आहे. 
२. वित्त विभागामार्फत प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सामान्य प्रशासन विभाग 
(खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील २८१ अस्थायी पदांना उक्त 
संदर्भाधीन क्रमांक-२, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, 
२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
३. या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील २८१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर १०६, नागरिक संरक्षण समिती कार्यालयात 
१, मंत्री आस्थापनेवर ११, निवास व्यवस्था नियंत्रक यांच्या आस्थापनेवर १२, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या 
कार्यालयात १५१ अशा एकूण २८१ अस्थायी पदांचा लेखाशिर्षनिहाय सविस्तर तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 

या पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रामधील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/१९-अ 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१६५६५७४६०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d 
2f0e47e2falfaf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINDE a 
(कि. का. fre) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग. 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (कार्यासन-५, २१, २३, २६, ३३ मार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-५, २१, २३, २५, २६, ३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१९ व १९अ निवड नस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/१९-अ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अपमु-२९२४/प्र.क्र. ०२२/आस्था-२ दिनांक ०५ मार्च, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र) 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) / कार्यासन-२६ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या मिळे जगे स्तर Ee ae 
i २ ३ v ष्‌ 
१ | अपर मुख्यसचिव / g पंवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-४, 
प्रधान सचिव / २०५२-सचिवालय- 
सचिव (सामाजिक विकास सर्वसाधारण सेवा, 
समन्वय) (०९०) सचिवालय, 
२ «| सादरव धकारी-१ १ एस-२७ / रु. ११८५००-२१४१००/- | (००)(०१) सामान्य 
(सहसचिव स्तरावरील पद) प्रशासन विभाग, (२०५२ 
३ | सहसचिव g एस-२७ / रु. ११८५००-२१४१००/- | ००२५) 
४ | उपसचिव ३ एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० 
५  । सादरकर्ता अधिकारी (२) १ एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० 
(उपसचिव स्तरावरील पद) 
६ | अवरसचिवर्य ९ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
७ । अवर सचिव (fara $ २ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
८ | उपसंचालक g एस-२० / रु.५६१००-१७७५०० 
९ | कक्ष अधिकारो ** २ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
१० | लेखा अधिव १ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
११ | सहायक कक्ष अधिव ३१ 'एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१२ | संशोधन सहायक १ एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१३ । निवडश्रेणी लघुलेखक g एस-१६ / रु. ४४९००-१४२४०० 
१४ | उच्चश्रेणी लघुलेखर ७ एस-१५ / रु. ४१८००-१३२३०० 
१५ | लिपिक टंकलेखव ११ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१६ । सहायक रोखपाल १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१७ |रोखपाल ||| १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१८ |लेखापाल sd १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
१९ पनीय लिपिक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२० | देयक लेखापाल २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२१ | वाहनचालक 3 एस-६ / रु. १९९००-६२३२०० 
po | एकूण १०६ Poe Poe 
प: $ उक्त अ.क्र.७ येथील अवर सचिव (विधि) संवर्गातील पदे सहसचिव / उपसचिव (Tara) संवर्गात रुपांतरित करण्यात 
आली आहेत. तसेच अ.क्र.६ येथील अवर सचिव संवर्गातील १ पद उपसचिव संवर्गात श्रेणी उन्नत करण्यात आले आहे. ** 
अ.क्र.९ येथील कक्ष अधिकारी संवर्गातील १ पद सहायक संचालक पदात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/१९-अ 


(ब) नागरी संरक्षण समिती यांचे कार्यालय / कार्यासन-५ रोख 
अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या|  वेतनस्तत | vam | 

Bea २ ३ v ष्‌ 

१ | वरिष्ठ लेखापाल १ | एस-१३/ रु. ३५४००-११२४०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
(१०६) नागरी संरक्षण, 
(00)(0%) नागरिक संरक्षण 
समिती, 

(२०७० ००९४) 
| -- | एकूण Q Pe Poe 
(क) मंत्री आस्थापना / कायासन-२१९ WE 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या| ame | oa | 
= २ ३ v ष्‌ 

१ | अवर सचिव १ | एस-२३/ रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 

२ | कक्ष अधिव १ | एस-१७/रु. ४७६००-१५११०० | २०५२-सचिवालय- 

एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० | सर्वसाधारण सेवा, 

३ | सहायक कक्ष अधिव १ | एस-१४/रु. ३८६००-१२२८०० । (०९२) इतर कार्यालये, 

४ | देयक लेखापाल ७ | एस-६ / रु. १९९००-६३२०० (०१)(०१) स्वतंत्र शाखा- 
सामान्य प्रशासन विभाग 
(ROKR 0088) 

५ | रजा राखोब वाहनचालक | एस-६ / रु. १९९००-६३२०० पागणी क्रमांक-ए-४, 
२०५२-सचिवालय- 
सर्वसाधारण सेवा, 
(००)(०३) मंत्र्यांचा स्वीय 
कर्मचारी वर्ग 
(ROKR 002%) 

| | एकूण ११ Poe Poe 

(ड) निवास व्यवस्था नियंत्रक यांचे कार्यालय / कार्यासन-२३ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या! ame | var | 

a २ ३ v 4 

१ | निवास व्यवस्था नियंत्रक ब अवर १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 

सचिव २०७०-इतर प्रशासनिक 

२ । कक्ष अधिव १ । एस-१७/ रु. ४७६००-१५११०० | सेवा, (११२) भाडे नियंत्रण, 

एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० | (००)(०१) निवासव्यवस्था 

3 | सहायक कक्ष अधिव ¥ | एस-१४ /रु. ३८६००-१२२८०० । नियंत्रक, (२०७० ०१२९) 

४ । लिपिक २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 

५ | सहायक लेखा अधिव १ | एस-१५ / रु. ¥2Z00-232300 

६ | लेखापाल १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 

७ क्षक १. | एस-८ /रु. २५५००-८११०० 

८ | टंकलेखक १ 'एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 

| | एकूण १२ Poe Poe 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९२४ /प्र.क्र.०२२/१९-अ 


(इ) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय / कार्यासन-३३ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या! ame | लेखाशिर्ष | 
eS २ 3 6 ष्‌ 
१ | प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक पंवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-२, 
अधिकारी २०१५-निवडणुका, 
२ | अतिरिक्त मुख्य निवडणूक २ पंबर्ग पद (१०२) निवडणूक 
अधिकारी (8 अधिकारी, (००)(०१) 
३ | उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक | २ | एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० । निवडणूक अधिकारी 
अधिकारी (२०१५ ००१९२) 
४ | अवर सचिव व उप मुख्य 2 | एस-२३/ रु. ६७७००-२०८७०० 
निवडणूक अधिकारी 
५ | सहायक मुख्यनिवडणूक | ४ | एस-२०/र. ५६९०० ९७७५०० 
६ | कक्ष अधिव १४ | एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
७ | सहायक कक्ष अधिष २६ | एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
८ | वरिष्ठ स्वीय सहायक १ | एस-२३/ रु. ६७७००-२०८७०० 
९ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २ | एस-१५ /रु. ४१८००-१३२३०० 
१० | लघुलेखक (मराठी) (उच्चश्रेणी) १ । एस-१५ /रु. ४१८००-१३२३०० 
११ | डाटा ॉपरेटर & २३ | एस-७ / रु. २१७००-६९१०० 
१२ | लिपिक टंकलेख ४६ | एस-६ / रु. 88800-83200 
१३ | वाहनचालक १ | एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
aw |शिपा& | २६ RHR / रु. १५०००-४७६०० 
शिका एकूण १९९ | -- | -- | 
प: (& अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याचे १ पद अवर सचिव पदात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. & उक्त 
अ.क्र.१९ ब १४ येथील अनुक्रमे डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची २३ वब शिपायांची २० अशी ४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची 
आहेत. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


